इयत्ता ११ वी १२ सुधारीत विषय योजना 
व मूल्यमापन योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/एसडी-४. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : - १. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. (२४३/१९ )/एसडी-४, दि. ८ ऑगस्ट,२०१९ 
२. शासन शुद्धीपत्रक क्र.अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एसडी-४, दि. ११ नोव्हेंबर,२०१९ 
३. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र. क्र. ९/एसडी-४, दि. १८ जानेवारी,२०२१ 
४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२०२/एसडी-४, दि. २० ऑक्टोबर,२०२१ 


प्रस्तावना : 


शाळेय शिक्षण विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. १ मधील दि. ८ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी करिता सुधारित विषययोजना व सुधारित मूल्यमापन योजना 
निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये संदर्भ क्र. २ मधील शासन शुध्दीपत्रक व संदर्भ क्र. ३ व ४ मधील 
शासन निर्णयाद्वारे वेळोवेळी दुरुस्ती करण्यात आळेली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयातील विविध 
घटकांची मागणी विचारात घेऊन १ विज्ञान शाखेसाठी Group C मधून वगळण्यात आलेल्या 
शिक्षणशास्त्र विषयास प्रविष्ट विद्यार्थ्यांना सन २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२ वी ) 
परीक्षेस बसण्याची संधी देणे २) Group 8 व Group C मधून घ्यावयाच्या वैकल्पिक विषयांच्या संख्येच्या 
मर्यादांचा फेरविचार करणे इ. बाबी शासनाच्या विचाराधीन होत्या. 


शासन निर्णय : 


या अनुषंगाने इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी च्या विषययोजनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहेत. 


कला व वाणिज्य शाखांसाठी - 


१) विषययोजनेत कला शाखेसाठी शिक्षणशास्त्र हा विषय Group ७ मध्येच समाविष्ट असेल. 


२) कला व वाणिज्य शाखांसाठी आठ विषयांची निवड करताना Group A मधील चार विषय पूर्वीप्रमाणे 
अनिवार्य असतील. 


३) उर्वरित चार वैकल्पिक विषयांची निवड करताना Group 8 मधून किमान दोन विषय निवडावे 
लागतीळ आणि 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/एसडी-४ 


४) उर्वरित दोन विषयांसाठी Group 8 मधून शून्य, एक किंवा दोन आणि Group 0 मधून शून्य, एक 
किंवा दोन या मर्यादेत 900 8 व Group 0 मधून एकूण दोन विषयांची निवड करता येईल. 


विज्ञान शाखेसाठी - 


विज्ञान शाखेसाठी शिक्षणशास्त्र हा विषय Group ७ मधून वगळण्यात आलेला आहे, परंतु 
विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक हित विचारात घेता ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्वीच्या विषय योजनेनुसार विषयांची निवड 
केलेली आहे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जावू नये म्हणून विज्ञान शाखेसाठी Group C मधून वगळण्यात 
आलेल्या शिक्षणशास्त्र विषयास प्रविष्ट विद्यार्थ्यांना सन २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
( इयत्ता १२ वी ) परीक्षेस बसण्याची एकमेव संधी देण्यात येत आहे. तथापि सदर परीक्षेमध्ये शिक्षणशास्त्र 
विषयात विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या विषययोजनेनुसार तोच विषय घेऊन 
परीक्षेस प्रविष्ट होता येईल. 


शैक्षणिक वर्ष सन २०२१-२२ पासून इयत्ता ११ वी व शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ पासून 
इयत्ता १२ वी साठी stall सवलत देय असणार नाही. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२२५१५२००८२७२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

२. मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 

४. आयुक्त ( शिक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

५. अध्यक्ष,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
. सचिव,राज्य मंडळ,पुणे, 
. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
ud विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 


eon G&G & 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/एसडी-४ 


१०. सर्व विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१२. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सर्व), 

१३. शिक्षण निरीक्षक,मुंबई (पश्चिम,दक्षिण,उत्तर), 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


